महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-असप्र/प्र.क्र.२४/प्रशा-१ (का.१४) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ मे, २०२४ 


संदर्भ:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेडा क्रमांक कअनि-१११८/प्र.क्र.३०/१४-ब, 
दिनांक २५.०५.२०१८ व दिनांक ०२.०९.२०२१ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४, 
दिनांक १२.०७.२०२३ 
आदेशा 


श्री. मनोज गुलाबराव सांगळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक 
२५.०५.२०१८ आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती 
आयोग, नाशिक खंडपीठ कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तसेच, सदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.सांगळे यांना अवर 
सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना उक्त प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर ६ महिन्यांसाठी प्रपत्र बढती देण्यात 
आली होती. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी दिनांक 92.09.2028 रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री.मनोज गुलाबराव सांगळे, अवर सचिव यांच्या राज्य माहिती आयोग, नाशिक 
खंडपीठ कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीस एका वर्षाची म्हणजेच २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.सांगळे यांनी मंत्रालयातील विभागात रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०५२२१८१२१९५९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
Vi NAYAK DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d19775b63142b6a94941 défaGffe12 
2ad5c605c23, postalCode=400032, st: 


, =! , 5 
serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 19F7D7899F46B 
EBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


tte: 2024.05.22 18:29:51 +05'30 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, शिवनेरी, दूसरा मजला, शासकीय 
विश्रामगृह, गोल्फ क्लब, नाशिक 
५. श्री.मनोज गुलाबराव सांगळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 
६. प्रशञा-१ संग्रहार्थ. 


०८ “७ A OO 


